भूमि अभिलेख विभागातील गट-क 
संवर्गातील पदनामे सुधारीत करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:आस्था-०७२४/प्र.क्र.२५९/ई-६ 
मंत्रालय,मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: ०४ सप्टेंबर,२०२४ 


संदर्भ:-१. महसूल व वन विभाग, अधिसुचना, क्र.ईएसटी २०१०/२४४/प्र.क्र.१२६/ई-६, 
दिनांक १७ डिसेंबर,२०११ 
२. जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिळेख(म.राज्य),पुणे यांचे पत्र 
क्र.जआपु-१४०२२/१/२०२४-६७1-४,दि.०१.०७.२०२४ 


प्रस्तावना:- 

जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख(म.राज्य),पुणे यांनी संदर्भ क्र.२ येथील 
पत्रान्वये भूमि अभिलेख विभागातील गट-क,पदसमुह ४ संवर्गातील समावेशीत सर्व पदांना 
"भूकरमापक" या एकाच पदनामाने, तसेच भूमि अभिलेख विभागातील गट-क,पदसमुह ३ 
संवर्गातील समावेज्ञीत सर्व पदांना "परिरक्षण भूमापक" या एकाच पदनामाने आणि गट-क,पदसमुह 
२ संवर्गातील समावेश्ीत सर्व पदांना "शिरस्तेदार" या एकाच पदनामाने संबोधण्याकरीता सध्याच्या 
पदनामामध्ये बदल करण्याची शासनास विनंती केली आहे. 


भूमि अभिलेख विभागातील गट-क, पदसमुह ४ संवर्गातील सर्व पदे ही "भूकरमापक" या 
एकाच पदनामाने, तांत्रिक अर्हताधारकांमधून सरळसेवा व पदोन्नतीने भरण्यात येतात आणि ती सर्व 
पदे त्या संवर्गात आंतरपरिवर्तनीय आहेत. भरतीनंतर त्यांना केवळ कामानुसार वेगवेगळी पदनामे 
देण्यात येतात, तथापि त्यांच्या सेवाविषयक ore आणि वेतन विषयक लाभ यामध्ये कोणताच फरक 
पडत नाही. सदर कर्मचा-यांना क्षेत्र मोजणीचे तांत्रिक कामांसह कार्यालयीन अतांत्रिक कामेसुद्धा 
हाताळावी लागतात. सबब, त्यांच्या कामाच्या स्वरुपानुसार विविध पदनामे विहित करण्याची 
MARIA नाही. यास्तव, सदर पदांच्या पदनामात एकवाक्यता येण्यासाठी गट-क, पदसमुह ४ 
मधील वरील सर्व पदे ही "भूकरमापक" या शाब्दप्रयोगाने संबोधण्याची तसेच, भूमि अभिलेख 
विभागातील गट-क,पदसमुह ३ संवर्गातील समावेश्ीत सर्व पदांना "परिरक्षण भूमापक" या एकाच 
पदनामाने आणि गट-क, पदसमुह २ मधील वरील सर्व पदे ही "शिरस्तेदार" या एकाच पदनामाने 
संबोधण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-०७२४/प्र.क्र.२५९/ई-६ 


area निर्णय:- 


भूमि अभिलेख विभागातील गट-क,पदसमुह २ संवर्गात Sardar होणाऱ्या खालील सर्व 
पदांना यापुढे "शिरस्तेदार" असे संबोधण्यात यावे. 


गट-क,पदसमुह २ संवर्ग 
अ.क्र. गट-क,पदसमुह २ मधील प्रचलीत पदे/ सुधारीत नवीन पदनाम 


पदनाम 

१ | वरिष्ठ लिपीक | 

२ | प्रमुख लिपीक 

३  । प्रमुख भूमापक 

४ | मुख्यालय सहाय्यक "  शिसस्तेदार 


५ शिरस्तेदार 
नि तात्रिक Breeder 
9 शिरस्तेदार (नगर भूमापन) a! 


भूमि अभिलेख विभागातील गट-क,पदसमुह 3 संवर्गात समावेश होणाऱ्या खालील सर्व 
पदांना यापुढे "परिरक्षण भूमापक" असे संबोधण्यात यावे. 


अ.क्र. गट-क,पदसमुह ३ मधील प्रचलीत सुधारीत नवीन पदनाम 
पदे/ पदनाम 

ca निमतानदार 

२ | परिरक्षण भूमापक 

३ | दुर्बिण भूमापक परिरक्षण भूमापक 

४ नझुल परिरक्षण भूमापक 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


SRA निर्णय क्रमांकः आस्था-०७२४/प्र.क्र.२५९/ई-६ 


भूमि अभिलेख विभागातील गट-क,पदसमुह ४ संवर्गात समावेश होणाऱ्या खालील सर्व 
पदांना यापुढे "भूकरमापक" असे संबोधण्यात यावे. 


अ.क्र. गट-क,पदसमुह ४ मधील प्रचळीत सुधारीत नवीन पदनाम 
पदे” 

| कनिष्ठ लिपीक 

२ भूकरमापक 

3 दुरुस्ती लिपीक 

४ छाननी लिपीक 


५ | अभिलेखपाल 

६ । नगर भूमापन लिपीक 
७ | टंकलेखक भूकरमापक 
८ सविस्तर भूमापक 

९ | चौकशी भूमापक 

(02. | o | बिनशेती भूमापक 

११ | बिनशेती लिपीक 

१२ | प्रतिलिपी लिपीक 

१३ । सनद मिळकत पत्रिका लिपीक 
१४ | परिनिरीक्षक भूमापक 

१५ | आवक जावक लिपीक 

१६ । चौकशी लिपीक 


ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०९०४१६५०१६९३१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


SANJAY : 
SHANKARRAO INGLE =: 


Dai 


(संजय इंगळे ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) मा.राज्यपाळांचे सचिव,राजभवन, मलबार हिल,मुंबई, 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई-४०००३२, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-०७२४/प्र.क्र.२५९/ई-६ 


३) मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई-४०००३२, 
४) मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई-४०००३२, 
५) मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई-४०००३२, 
६) सर्व अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय,मुंबई-४०००३२, 
७) जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख(म.राज्य),पुणे, 
) 
) 


८) प्रधान महालेखापाल-१/२ महाराष्ट्र मुंबई /नागपूर, 
९) सर्व उपसंचालक भूमि अभिलेख 
१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


